बक्षिस भय a 
हैद्राबाद येथील सहा करोड रूपयांच्या दागिन्याची 
चोरी ७२ तासाचे आत उघडकीस आणणाऱ्या 
पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना विशेष बाब 
म्हणून पाच लाख रुपयाचे रोख रकमेची बक्षिसे 
मंजूर करण्याबाबत. 


% : 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक : जीओआर-०१०६/सीआर-३५२/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : ११ डिसेंबर, २००६. 


वाचा :- १) सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), मुंबई यांचे पत्र क्र. १०८१/२००६, 
दिनांक १९.०७.२००६ 

शासन निर्णय :- दिनांक १६.०५.२००६ रोजी हैद्राबाद येथील पंजागुटटा परिसरातील नामवंत 
अलुकास ज्वेलरी शोरुममध्ये सहा कोटी रुपये किंमतीच्या मौल्यवान दागिन्यांची चोरी झाली होती, 
हे काम मुंबईतील गुन्हेगारांचे असण्याची शक्‍यता लक्षात घेवून मुंबईतील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या 
अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे काही संशयीत गुन्हेगारांवर लक्ष होते. दिनांक १७/५/२००६ रोजी गुन्हे 
प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने बोरीवली येथून एका संशयीत आरोपीस अटक करुन कौशल्यपूर्ण 
रितीने तपास करुन हैद्राबाद येथील अलुकास ज्वेलरी शोरुममध्ये झालेली सहा कोटी रुपयाची चोरी 
उघडकीस आणून चोरीची संपूर्ण मालमत्ता हस्तगत केली. या कौशल्यपूर्ण व अतिउत्कृष्ठ कारवाईत 
सामिल असलेल्या परिशिष्ठ "अ" येथिल पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना पोलीस नियमावली 
भाग-१ नियम ३०० अन्वये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे एक विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रोख रकमेची बक्षिसे शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक 
जीओआर ०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दि.३०/८/१९९६ मधील अट क्रंमाक ७ "एका महिन्याच्या 
एकत्रित वेतनापेक्षा जास्त रक्‍कम मंजूर करु नये" ही शिथिल करुन प्रोत्साहनार्थ रु. ५.०० लाख (रु. 
पाच लाख फक्त) रोख बक्षिसे देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


2. सदर शासन Poe हा शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक 
जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दिनांक १३.१२.१९९९ अन्वये अपर मुख्य सचिव (गृह) यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या बक्षिस मंजूरीच्या आर्थिक मर्यादा शिथिल करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


1) Anew pal ACASIL REWARDAGRCR 352.01610पय्या 


= परिशिष्ठ "अ" येथे नमूद केल्याप्रमांणे रु. ५,००,०००/- हा बक्षिसाचा खर्च 


"२०५५-पोलीस-१०१ गुन्हे अन्वषण व दक्षता, १०१(एक) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई बक्षिसे" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २००६-२००७ च्या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५२६/व्यय-७, दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4, सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्यांचा संगणक संकेताक १११२२००६११४५०५०००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(र. ory जाधव ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त, मुंबई 
सह पोलीस आयुक्‍त(गुन्हे), मुंबई 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संगणक समन्वयक, संगणक कक्ष, Je विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-७ / निवड नस्ती, पोल-१ 


७.९७ गणना RLEWARDNGROR 382 O6Mumbai 


DAnew ७-७ REWARDSGROR 352,06Mumbai 


meXaeXoe Ka Kee X a= 


परिशिष्ट "अ" 
| अ.क्र. | नांव हुद्दा बक्षिसाची रक्‍कम 

| 9 श्री. आर. आर. पिंपळे | वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, ८०, = 
2 श्री. एस. एल. देवकर पोलीस निरीक्षक १,२५,०००/- , 
3 श्री. एस. आर. रावराणे । सहाय्यक पोलीस निरीक्षक १,२५,०००/- 
| 8 [at आर. व्ही. पाटील पोलीस उपनिरीक्षक ४०,०००/- | 
५. श्री. के. एस. देशमाने पोलीस हवालदार क्रं.१७२०९ १०,०००/- | 
६ | a. पी. एस. जाधव पोलीस हवालदार क्रं.२०५३५ १०,०००/- | 
|__७ श्री. जी. ए. बोभाट पोलीस हवालदार क्रं.२१८२६ १०,०००/- | 
८ | at. एन. जी. शिंदे पोलीस नाईक क्रं.१०७९१ १०,०००/- | 
९. श्री. एस, डी. सावंत ॥ पोलीस नाईक क्रँ.२३८६५ १०,०००/- 
| ao | श्री. डी. बी. कांबळे पोलीस शिपाई क्रं.९७१४ १०,०००/- 
|_११_ | श्री. पी. एस. जांभळे पोलीस शिपाई क्र. ९९५८ १०,०००/- | 
१२ | a. डी. जे. पाटील पोलीस शिपाई क्र. २६५३६ १०,०००/- 
१३ श्री. टी, ए. माबारकर पोलीस शिपाई क्र. २६७९४ १०,०००/- 
| a¥ | श्री. एफ. आर. रेगो पोलीस शिपाई क्र, २७८१८ १०,०००/- | 
१५ | श्री. डी. एम. गिते पोलीस शिपाई क्र. ३०९६२ 40,000/- | 
१६ | श्री. एस. एम. डावरे पोलीस शिपाई क्र, ९८०८०४ १०,०००/- 
|_१७ | पोलीस शिपाई क्र, ९९०७२७ १०,०००/- 

pe ae ee एकूण | 4,00,000/- 


